सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापन 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ५० ] 


गुरुवार , दिनांक १० डिसेंबर २०१५ : अग्रहायण १९ , शके १९३७ 


[ किंमत : १८ रुपये ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे | 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी ३६ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २४९५ 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

२५०८ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , परभणी यांज कडून 


आत 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम 

___ १९६३ चे कलम ४ ( ३) अन्वये अधिसुचना 
संदर्भ : १ . या कार्यालयाची अंतरीम अधिसूचना जा .क्र .जिउनि/ पणन / 
कृऊबापरभणी/ गांवे जोडणे/ २०१५ दि . १९ /९ / २०१५ 

२. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
अधिनियम १९६३ चे कलम ४ ( ३ ) 

ज्याअर्थी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, ताडकळसच्या कर्यक्षेत्रातुन 
( २) गावे वगळुन ही गावे कृषी उत्पन्न बाजार समिती परभणी ता . परभणीच्या 
कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करण्याबाबत उपरोक्त संदर्भ क्र . १ अन्वये दिनांक 
१९ / ०९ / २०१५ अन्वये अंतरीम अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली होती . या 
अधिसूचनेच्या प्रती संबंधित बाजार समिती ,पंचायत समिती , तहसिलदार , 
सहाय्यक निबंधक , उपविभागीय अधिकारी , यांना पाठवुन त्यांच्या नोटीस 
बोर्डावर डकवुन प्रसिध्द करण्यात आली होती . 

तसेच सदरची अधिसूचना त्या भागातील स्थानिक वर्तमान पत्राद्वारे 
देखील प्रसिध्द करण्यात आली होती व या अधिसूचनेवर आक्षेप अथवा 


सुचना १ महिन्याच्या आत सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले होते . या 
कालावधीत प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा व सुचनांचा विचार करून अंतिम 
अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 

अंतिम अधिसूचना 
जा .क्र .जिउनि / पणन/ कृउबापा/ गावेसमाविष्ट / २०१५ २८०६ मी , 
गणेश पुरी , जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, परभणी महाराष्ट्र कृषि 
उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम १९६३ चे कलम ४ ( ३ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती , ताडकळस ता . 
पुर्णाच्या कार्यक्षेत्रातील १. बाभळी , २. पिंपरी ( देशमुख ) ता . परभणी ही ( २ ) 
गावे कृषी उत्पन्न बाजार समिती , परभणी ता . परभणी कार्यक्षेत्रात समाविष्ट 
करीत आहे. 

सदरची अधिसूचना आज दिनांक २६ / १० / २०१५ रोजी माझ्या 
सही व कार्यालयीन शिक्क्यासह निर्गमित करीत आहे . 
दिनांक : २६/ १० / २०१५ . 

गणेश पुरी 
जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , परभणी 


औ . भाग १ – १४६ 


२४९५ 


| स 


प्रर 


२४९६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० डिसेंबर २०१५ : अग्रहायण १९ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 

बोरी येथे स्वतंत्र बाजारसमिती स्थापन करण्याच्या प्रस्तावास दि . १९ / 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , परभणी यांज कडून ११/ २०१५ च्या ठराव क्रमांक ४ अन्वये अनुमती दिलेली आहे . 
१. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम 

संदर्भ क्र . २ अन्वये मा . पणन संचालक म . रा . पुणे यांनी त्यांचे पत्र 
१९६३ चे कलम ४४ 

दि . १५/ ५/ २०१५ अन्वये महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व 

विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम ४४ अन्वये विभाजनाबाबत आपले 
२ . मा . पणन संचालक म . रा . पुणे यांचे पत्र जा . क्र . पणन/ कृउबास 

स्तरावर निर्णय घेण्यात यावा असे कळविले आहे . 
जिंतुर /विभाजन / बोरी/ २११९/ १५ दि . १५/ ५/ २०१५ 

वरील सर्व बाबींचा विचार करता जिंतुर कृषी उत्पन्न बाजार समिती 
३. कृषि उत्पन्न बाजार समिती जिंतुर पत्र जाक्र ९८/ २०१५ दि . ०४/ 

विभाजन करुन बोरी येथे स्वतंत्र बाजारसमितीनिर्माण करण्याची खात्री 
०७/ २०१५ सोबत प्रशासकीय सभा दिनांक २८ / ०२/ २०१५ मधील ठराव 

झाल्यावरच अधिसुचना जारी करीत आहे . 
क्र . ५ 

अधिसुचना 
४. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था परभणी यांचा मा . सरव्यवस्थापक 
कषि पणन मंडळ पणे यांना पाठविलेला अहवाल जाक्र . जिउनि /पणन / महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम 
जिंतुर विभाजन अहवाल/ १९२६/ १५ दिनांक ०९ / ०७ / २०१५ 

१९६३ चे कलम ४४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 

वरील संदर्भानुसार मी जी . जी . पुरी , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
५ . मा . कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळ , पुणे यांचे ई 

संस्था , परभणी कृषी उत्पन्न बाजार समिती जिंतुरचे कार्यक्षेत्रातील खालील 
मेल जा . क्र . कृपम / बास/जिंतुर -बोरी विभाजन/ २५०४/ १५ दि २७/ ११/ २०१५ 

शेती मालाचेनियमन चांगल्या प्रकारे होण्याच्य दृष्टीकोनातून कापुस , 
सोबत पणन मंडळाने दि . १९ / ११/ २०१५ रोजीच्या ठराव क्र . ४ 

रुई , निरुपयोगी कापुस , गहु , ज्वार , बाजरी , तुर, मुग , मसुर , हरभरा , 
६. मा . अवर सचिव , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , म. शा.मुंबई गुळ व पाक , जवस , जाट , भुईमुग , साळी व तांदुळ , एरंडी , तिळ , 
यांचे पत्र क्रमांक कृउबास - १११५/ प्रक्र २०१/ २१- स दि . ३० / ११/ २०१५ करडई, सरकी , तंबाखु, कुलथी, कांगणी , रागी , सनवान , कारळे ( रामतळ ), 
७. शासन अधिसुचना दिनांक २१/ ०८ / १९७६ 

अंबाडी , तुप, चिंच, सिरस , वाखर ( शुध्द केलेली सोडुन), शिरा , मका , 

ऊस , ताग, अंबे , सर्व प्रकारच्या दाळी, सोप , ओवा ( अजवान ), आले 
८ . जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था परभणी यांनी दिनांक १२/ 

इत्यादी सर्व ( यापुढे अधिसुची शेतीमाल म्हटले आहे .) 
१२/ २०१४ रोजी मा . कक्ष अधिकारी सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मंत्रालय मुंबई यांना पाठविलेला अहवाल . 

वरील शेतीमाल कृषी उत्पन्न बाजार समिती जिंतुर (जिला 

यापुढे पुर्वीची बाजार समिती म्हटले आहे ) जिच्या कार्यक्षेत्रात (१७० ) 
जा.क्र .जिउनि / पणन/ कृउबास /जिंतुर /विभाजन / बोरी२०१५ / ३१७४ 

गावाचा समावेश आहे. पुर्वीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचेविभाजनक 
कृषी उत्पन्न बाजार समितीजिंतुरचे कार्यक्षेत्र जिंतुर तालुक्यातील १७० 

रुन (३९ ) गावाचा समावेश असणाऱ्या बोरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची 
गावाचे आहे. जिंतुर बाजार समितीचे कार्यक्षेत्रात ५ उप बाजार पेठा 

स्थापना करुन अधिसुचित करीत आहे. 
आहेत . ज्या १. बोरी , २. आडगाव खंडागळे ३. सावंगी ( म्हाळसा) ४ . 
वाघी धानोरा ५ . चारठाणा या पैकी बोरी ही उपबाजारपेठ जिंतुर कृषी 

ज्या अर्थी संदर्भ क्रमांक ५ मा . कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र कृषी 
उत्पन्न बाजार समितीचे विभाजन करुन स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार 

पणन मंडळ , पुणे यांचे जा .क्र . कृपम /बास/जिंतुर-बोरी विभाजन८२५०४/ 
समिती स्थापन करणे बाबत संदर्भ क्र . ३ अन्वये प्रशासकीचय सभा दि . 

१५ दि . २७/११/ २०१५ सोबत पणन मंडळाने दि . १९/ ११/ २०१५ रोजीच्य 
२८ / ०२/ २०१५ रोजी ठराव क्रमांक ५ अन्व्ये जिंतुर कृषी उत्पन्न बाजार 

ठराव क्र . ४ अन्वये अनुमती जिंतुर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विभाजन 
समितीचेविभाजन करुन बोरी येथ्ज्ञे स्वतंत्र बाजार समिती स्थापना 

करुन बोरी येथे स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्थापन करण्याचा 
करणे बाबत ठराव संमत केला असुन जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 

निर्णय घेतला आहे . 
संस्था , परभणी यांना जा . क्र . ९८ / २०१५ दि . ०४/ ०७/ २०१५ च्या पत्रानुसार __ ज्या अर्थी मा . अवर सचिव , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , 
कळविले आहे . 

म . शा .मुंबई यांचे पत्र क्रमांक कृउबास - १११५ / प्रक्र २०१/ २१ - स दि . 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था परभणी यांनी मा . 

३० / ११/ २०१५ अन्वये शासनाने दि . २१/ ८ / १९७६ च्या अधिसुचनेद्वारे 

बाजार समिती विभाजनाबाबत महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास 
सरव्यवस्थापक कृषी पणन मंडळ म . रा.पुणे यांना संदर्भ क्र . ४ अन्वये 
जिंतुर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचेविभाजन करुन नव्याने स्वतंत्र कृषी 

व विनियमन ) अधिनियम १९६३ चे कलम ४४ चे असलेले अधिकार 
उत्पन्न बाजार समिती स्थापन करणे बाबत अहवाल सादर केला आहे . 

संबंधित जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांना आहेत . ही बाब लक्षात 
मा . कार्यकारी संचालक कृषी पणन मंडळ म . रा . पुणे यांचे पत्र जा .क्र ./ 

घेता जिंतुर कृषी उत्पन्न बाजार समिती विभाजन करुन जिंतुर व बोरी 

बाजार समितीनिर्माण करण्याबाबत या कार्यालयाच्या स्तरावर योग्य 
कृपम /बास /जिंतुर- बोरी विभाजन/ २५०४/ २०१५ दि . २७/ ११/ २०१५ अन्वये 
कळविले आहे की , कृषी उत्पन्न बाजार समिती जिंतुरचेविभाजन करुन 

निर्णय घ्यावा असे कळविले आहे . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० डिसेंबर २०१५ : अग्रहायण १९ , शके १९३७ २४९७ 

त्या अर्थी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) यांची चतुःसिमा, बांधकाम परिवेष्टीत जागेसह खालीलप्रमाणे राहील . 
अधिनियम १९६३ चे कलम ४४ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा जिंतुर कृषी उत्पन्न बाजार समिती 
वापर करुन मी जी . जी . पुरी , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 

पुर्वेस - लेंडी नाला 
संस्था , परभणी या द्वारे अधिसुचनेतील खालील तरतुदीप्रमाणे 

पश्चिमेस - लेंडी नदी 
असे जाहीर करीत आहे की , 

उत्तरेस - नगर परिषद हद्द 
अ . पुर्वीच्या जिंतुर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचेविभाजन करुन , 

दक्षिणेस - रविरहयाची नदी 
१ . कृषी उत्पन्न बाजार समिती जिंतुर , जिल्हा परभणी जिच्या 

सावंगी (म्हाळसा), आडगाव खंडागळे, वाघी धानोरा व 
कार्यक्षेत्रात ( १३१ ) गावांचा समावेश आहे . 

चारठाणा या दुय्यम बाजारपेठा व त्यावर असलेले बांधकाम व 
२. कृषी उत्पन्न बाजार समिती बोरी ता . जिंतुर , जि . परभणी परिवेष्टीत जागेसह 
जिच्या कार्यक्षेत्रात (३९ ) गावांचा समावेश आहे . तसेच वाड्याची बोरी कृषी उत्पन्न बाजार समिती 
गावे झालेल्याची अधिसुचना संबंधित बाजार समितीच्या प्रस्तावानंतर 

पुर्वेस 

मुडा करवली रस्ता 
वेगळी अधिसुचना काढण्यात येईल . 

पश्चिमेस - बोरी ग्रामपंचायतची हद्द 
अधिसुचित शेती मालाच्या नियमनासाठी संबंधित कार्यक्षेत्रासाठी 

उत्तरेस - बोरी नाका 
ब . असे जाहीर करीत आहे की , वरील दोन्ही बाजार समितीच्या 

दक्षिणेस - 

इदगाह 
जिंतुरच्या प्रशासक ( या कार्यालयाचे आदेश दि . २९/ ०९ / २०१५ व त्यावर असलेले बांधकाम व परिवेष्टीत जागेसह 
अन्वये) व बोरीच्य प्रशासकीय मंडळाची पहिली समिती राहील . मालमत्ता व दायित्व नियम दिनांकावर ( ३१/ ३/ २०१५ ) खालील प्रमाणे 

राहील . 
जिंतुर कृषी उत्पन्न बाजार समिती 

१ ) पुर्वीच्या जिंतुर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे नियमन , दायित्व 
अ . क्र . | प्रशासकाचे नांव पद 

यांचेविभाजन खालीलप्रमाणे राहील . 
०१ । श्री . ओ. जे . भिल्लारे | प्रशासक तथा सहायक निबंधक १ . नियम दिनांकावर असलेल्या मालमत्ता व दायित्व यांचे विभाजन 
| सहकारी संस्था ता . जिंतुर 

केले जाईल 

२. नियत दिनांकावर बोरी व अनुक्रमे मुख्य आवारात असलेली 
बोरी कृषी उत्पन्न बाजार समिती 

स्थावर मालमत्ता ही त्याच्या मालकीची राहील . तसेच पुर्वीच्या 
अ . क्र . | प्रशासकाचे नांव 

जिंतुर व तिच्या कार्यक्षेत्रातील सावंगी (म्हाळसा ), आडगाव खंडागळे, 
०१ | श्री . एम . यु . यादव | प्रशासकीय मंडळ अध्यक्ष तथा वाघी धानोरा, व चारठाणा, मुख्य बाजार व दुय्यम बाजार आवारातील 

कार्यालय अधिक्षक संलग्न जिल्हा स्थावर मालमत्ता त्यांच्या मालकीची राहील . 
उपनिबंधक सहकारी संस्था ३. अर्हता दिनांकावर जे कर्मचारी बोरी बाजार समितीस वर्ग केले 
परभणी 

जातील , त्यांचे देणे, हक्क व हितसंबंध हे पुर्वीच्य जिंतुर बाजार 
| ०२ | श्री . के . एम .माळोदे प्रशासकीय मंडळ सदस्य तथा समितीने वर्ग केले पाहिजे . 

सहकार अधिकारी श्रे . २ संलग्न ४ . पुर्वीजिंतुर बाजार समितीने नियत दिनांकावर रुपये ५०० ,००० / 
सहायक निबंधक सहकारी संस्था - बोरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीस व इतर व्यवस्थापन खर्च वर्ग 
ता . जिंतुर 

करेल . पुर्वी नियत दिनांकापुर्वीच्या बाजार समितीच्या जिंतुर ताळेबंदात 

असल्याप्रमाणे वरील रुपये ५०० , ००० / - वजा जाता दोन्ही बाजार 
उक्त जिंतूर व बोरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा समितीमध्ये विभाजन ३० टक्के बोरी व ७० टक्के जिंतुर बाजार 
कालावधी त्यांच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकापासून धरला जाईल . समितीमध्ये विभाजन केले जाईल . 
कृषी उत्पन्न बाजार समितीची पहिली सभा सचिव कृषी उत्पन्न ५ . मालमत्ता व दायित्व तसेच उत्पन्न व खर्च हा नियम दिनांकावर 
बाजार समिती जिंतुर हे समितीच्या उपविधीतील तरतुदीनुसार या संबंधीत जिंतुर व बोरी बाजार समितीकडेच विहित राहील . 
अधिसुचनेप्रमाणे पदभार घेतल्यानंतर १० दिवसाच्या आत उक्त ६ . जर मालमत्ता दायित्वे हि एखाद्या समितीकडे वर्ग करण्याबाबत 
कृषी उत्पन्न बाजार, समितीचे कामकाज नियमानुसार करुन देतील . अगर बाजार समितीचा वाद निर्माण / उत्पन्न झाला तर असा वाद 

कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे मुख्य व दुय्यम बाजार किंवा आक्षेप हा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , परभणी 
आवार जिंतुर बाजार समितीचे कार्यक्षेत्रात ( १३१) गावे परिशिष्ट - यांचेकडे केला जाईल व त्यावर त्यांनी दिलेला निर्णय दोन्ही 
१ प्रमाणे असुन मुख्य बाजार आवार जिंतुर व दुय्यम बाजार १ 

बाजार समित्यांना बंधनकारक राहील . 
आडगाव खंडागळे २ . सावंगी ( म्हाळसा) ३ . चारठाणा ४ . वाघ्जी 
धानोरा राहतील. तसेच बोरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात करार 
( ३९ ) गावे परिशिष्ट - २ प्रमाणे राहतील . 

१ . पुर्वीच्या बाजार समितीने नियत दिनांकापुर्वी काहिहि करार केले 
वरील दोन्ही कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्य मुख्य आवारात असतील तर ते खालील अटीस अधिन राहुन असतील . 

अ ) जर असा करार बोरी बाजार समितीसाठी केला असेल तर तो 


२४९८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० डिसेंबर २०१५ : अग्रहायण १९ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


करार बोरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने केला असे समजले 
जाईल . 
ब ) इतर सर्व कराराच्या बाबतीत जिंतुर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने 
केले आहेत असे समजले जाईल . आणखी असे की , वरील 
करारामुळे निर्माण झालेले व होणारे असलेले हक्क हे संबंधित 
कृषी उत्पन्न बाजार समिती जिंतुर किंवा बोरी यांचे राहतील . 
७. कायदेशीर प्रकरणे नियत दिनांकापुर्वीच्या बाजार समितीची 
मालमत्ता , कर, जबाबदाऱ्या या संदर्भात कायदेशीर कार्यवाही चालु 
असेल आणि जिचा संबंध विभाजीत बाजार समितीत येत असेल 
त्या ठिकाणी नवीन स्थापन झालेली बाजारसमिती पक्षकार आहे . 
असे समजले जाईल . 
अ ) पुर्वीच्या बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत तरतुद 
१ . पुर्वीच्या बाजार समितीचे कर्मचारी हे ज्या कार्यक्षेत्रात काम 
करतात तेच कर्मचारी राहतील . 
२. नवीन बाजार समितीकडे वर्ग केलेले कर्मचाऱ्यांची संख्या व सेवा 
नियम ही नियत दिनांकानंतर कायम राहील . आणखी असेही की , 
अर्हता दिनांकापुर्वी बाजार समिती कर्मचारी सेवा शर्ती ज्या होत्या 
त्या लागु राहतील . तथापि कर्मचाऱ्यांचे अनहिता बाबत जिल्हा 
उपनिबंधक सहकारी संस्था, परभणी यांचे पुर्व मान्यतेशिवाय लागु 
होणार नाही. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व 
विनियमन ) अधिनियम १९६३ मधील तरतुदीनुसार बाजार समितीकडे 
वर्ग केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा त्या नवीन 
बाजारसमितीच्या राहतील . आणखी असे की , नवीन बाजार समितीकडे 
वर्ग झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सेवा व भरती नियमामुळे व 
भविष्य निर्वाह निधी नियम पुर्वीचे बाजार समितीचे लागु राहतील . 
८ . वाद 

अधिसुचनेची अंमलबजावणी ज्या तारखेपासुन होईल 
तेव्हा बाजार समितीच्या विभाजनाच्या वेळी येणे व देणे च्या संदर्भात 
काही वाद शंका उपस्थित झाल्यास त्या संबंधीत जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , परभणी यांच्याकडे दाखल केला जाईल व त्या 
संबंधीचा त्यांचा निर्णय अंतिमरित्या दोन्ही कृषी उत्पन्न बाजार 
समितींना बंधनकारक राहील . 
दनांक : १ / १२/ २०१५ . 

( जी . जी . पुरी ) 
जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , परभणी 


१ . व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांना देऊन 
विनंती की , त्यांनी सदरची अधिसुचना येत्या शासकीय राजपत्रात 
प्रसिध्द करुन त्यांच्य २० प्रती या कार्यालयास पाठवुन १० प्रती 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, ता . जिंतुर यांचेकडे पाठवाव्यात . 
२. सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , ता . जिंतुर , जि . परभणी 
यांना योग्य त्या कार्यवाहीस्तव . 
३. प्रशासक , कृषी उत्पन्न बाजार समिती जिंतुर / बोरी . 
४ . जिल्हा विशेषज्ञ लेखा परिक्षक वर्ग - १ सहकारी संस्था परभणी 
यांना देऊन विनंती की , पुर्वीच्य जिंतुर कृषी उत्पन्न बाजार समिती 
जिंतुरचे अर्हता दिनांकावर (म्हणजे दि . ३१ /३ / २०१५ ) ताळेबंदाचे 
लेखापरिक्षण करुन मालमत्ता व देयता यांची विगतवारी या कार्यालयास 
व सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , ता .जिंतुर यांचे कार्यालयास 
प्रमाणित प्रतीसह दाखल कराव्यात . 
५ . तहसिलदार जिंतुर 
६ . गटविकास अधिकारी जिंतुर 
७. अध्यक्ष , नगरपरिषद जिंतुर/ सरपंच ग्रामपंचायत बोरी , ता . जिंतुर 
जि . परभणी 
८ . विभागीय प्रसिध्दी अधिकारी , औरंगाबाद 
९ . जिल्हा माहिती अधिकारी , परभणी यांना देऊन विनंती की , या 
सुचनेस प्रसिध्दी द्यावी . 
१० . व्यवस्थापक , जिल्हा मध्यवर्ती सहकारीबँक म . परभणी 
११. सचिव , कृषी उत्पन्न बाजार समिती ,जिंतुर / बोरी ता .जिंतुर , 
जि . परभणी 


प्रत माहितीस्तव सविनय सादर 
१. मा . सचिव, सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय , मुंबई 
२१ - स 
२. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था म . रा . पुणे 
३ . मा . पणन संचालक महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
४ . मा . जिल्हाधिकारी , परभणी 
५. मा . मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद , परभणी 
६ . मा . सरव्यवस्थापक , कृषी पणन मंडळ गुलटेकडी , पुणे 
७. मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , औरंगाबाद . 


जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , परभणी 


औरंगाबाद विभाग 


२४९९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० डिसेंबर २०१५ : अग्रहायण १९ , शके १९३७ 
विभाजनानंतर कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जिंतुरमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या गावाची यादी 

परिशिष्ट - १ 


३४ 


६८ 


ocma. 


6 


अ . क्र . गावचे नांव 
१ जिंतुर 

माथला 
घेवडा 
अकोली 
पिंप्राळा 
बेलखडा 
डोनवाडा 
ताठापुर 
पांचलेगाव 
चिंचोली काळे 
बलसा 
पळसखेडा 
पुंगळा 
भिलज 


हिवरखेडा 
मुरुमखेडा 
किन्ही 
सावंगी बु . 
गणेशनगर 
घडोळी 
खालगाडगा 
निलज 
चामणी 
तेलवाडी 
लिंबाळा 
वडधुती 
चिंचोली ( दराडे) 
चिंचोली ( घुटे ) 
इटोली 
मांडवा 


लिंबाळा 
कुहाडी 
दहेगाव 
कोरवाडी 
करंजी 
कावी 
बोरगळवाडी 
हनवतखेडा 
ब्राम्हणगाव 
अंबरवाडी 
अंगलगाव 
अंगलगाव तांडा 
पिंपळगाव काजळे 
पिंपळगाव तांडा 
वझर बु . 
धमधम 
असोला 
सायखेडा 


22 


0 


सुकळी 


१०२ पिंपरी खुर्द 
१०३ जांमरुम 
१०४ जोगवाडा 
१०५ सोस 
१०६ सोस तांडा 
१०७ सावरगाव 
१०८ सावरगाव तांडा 
१०९ गारखेडा 
११० रायखेडा 
१११ भांबरी 
११२ मानकेश्वर 
११३ हालवीरा 
११४ जांब बु . 
११५ जांब खुर्द 
११६ कोलदंडी 
११७ सायखेडा 
११८ मालेगाव 
११९ राजेगाव 
१२० पांढरगळा 
१२१ मानमोडी 
१२२ कोठा 
१२३ बेलुरा 
१२४ दगडचोप 
१२५ मोहाडी 
१२६ शिवाचीवाडी 
१२७ आडगाव बाजार 
१२८ देवसडी 
१२९ टाकळखोपा 
१३० सौरजा 
१३१ भुसकवडी 


खरदडी 


हंडी 


४. 


वाघी ( धानोरा ) 
नवहाती तांडा 


केहाळ 
केहाळ तांडा 
मानकेश्वर 
शेवडी 
येनोली 
येनोली तांडा 
भोंगाव 
सांगळेवाडी 
जुनुनवाडी 
पोखर्णी 
पोखर्णी तांडा 
मानधानी 
पाचेगाव 
वरुड 
भोसी 
साखरतळा 
वडाळी 
सावंगी (म्हाळसा) 


डोंगरतळा 
चिंतनरवाडी 
धोपटवाडी 
गडदगव्हाण 
दाभा 
मोहखेडा 
मोहखेडा तांडा 
डिग्रस 
निवळीखुर्द 


वडी 


येसेगाव 


कडसावंगी 
बामणी बु . 
बदनापुर 
चौधरणी बु . 

चौधरणी खुर्द 
६६ कोलपा 
६७ कोठा 


घागरा 
धानोरा बु . 
धानोरा खुर्द 
सावंगी ( भांबळे ) 
कवडा 
संकाळा 
उमरद 
बेरल खेडा 

कुंभेफळ 
९९ चारठाणा 
१०० कान्हा 
१०१ मोळा 


विभाजनानंतर कृषी उत्पन्न बाजार समिती , बोरीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या गावाची यादी 

परिशिष्ट - २ 


३० 


११ 


अ .क्र . गावचे नांव 
१ पांगरी 

रिडज 
नागापुर 


बोरी 
डोहरा 
मुडा 
करवली 
निवळी बु . 


रेपा 


० 


싱것승삶싫싫삶&싱싱 


वर्णा 


गणपुर 
कौसडी 
गोंधळा 
नांगठाणा 
मंगरुळ 
कुंभारी 
पिंपळगाव गायके 
मारवाडी 
दुधनपगाव 
वाघी ( बोबडे) 


जवळाखुर्द 
नांदगाव 
मालेगाव 
दुधगाव 
पिंपरी ( रोहिला ) 
कौडगाव प्र . ( औंढा ) 
कौडगाव प्र . ( झरी) 
आसेगाव 
कसर 
सोन्ना 


धानोरा ( देवगाव ) 
देवगाव (धानोरा ) 
नांगनगाव 
वस्सा 


० 


चांदज 
कोक 
शेक 
माक 


- 


or 


बोर्डी 


जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , परभणी . 


२५०० महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० डिसेंबर २०१५ : अग्रहायण १९ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 

या पदाची निवडणुक दिनांक २७.११. २०१५ रोजी उप विभागीय अधिकारी 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचेकडून - नगर पंचायत सिल्लोड यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेली आहे . सदर रिक्त झालेल्या 
सोयगाव 

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचे 
नगर पंचायतीचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या नगरपंचायतीच्या नाव महाराष्ट्र नगर परिषद व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम 
सार्वजनिक निवडणूक २०१५ नंतरच्या पहिल्या अडीच वर्षाच्या कालावधीसाठी ५१ अ मधील ( ४ ) नुसार राजपत्रात प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे. 
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करावयाची आहे . पत्र जा . क्र .२०१५/ नपाप्र / तरी खालील तपशीलाप्रमाणे अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या नावाची राजपत्रात 
नपं / सोनि / कावी १७८२ दि . १७.११ . २०१५ अन्वये सदर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष करावी. 
अक | नगर पंचायतीचे | निवडणून आलेले | निवडणून आलेले 

जागा राखीव असल्यास असे अनुसूचित जाती , 
नाव 

___ अनुसूचित जमाती , नागरीकांचा मागास 
अध्यक्ष 

उपाध्यक्ष 
प्रवर्गासाठी व स्त्रीयांसाठी ( अनुसूचित जमाती 

स्त्रीयांसाठी मागाप्रवर्ग ) 


सोयगांव | श्री . कैलास विष्णू | श्री . पाटील योगेश 
काळे 

हरीभाऊ 


सर्वसाधारण ( खुला प्रवर्ग) 


ठिकाण : औरंगाबाद 
दिनांक : ०५/ १२/ २०१५ 


जिल्हाधिकारी औरंगाबाद 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिध्द झाल्या आहेत . 


शुक्रवार , दिनांक ४ डिसेंबर २०१५ : अग्रहायण १३ , शके १९३७ 

अ ) अनुसुचित जाती 
शुध्दीपत्रक 

ब ) अनुसुचित जमाती 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचे कडुन 

क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
राज्य निवडणुक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ / मनपा ३ . महिलांसाठी ( अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती 
२००५/ प्र.क्र .१७/ का -०५/दि . ३ मे २००५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी 
वापर करुन महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नपगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 
१९६५ ( या पुढे सदर अधिनियम उक्त अधिनियम म्हणून संबोधित केले 

४ . उपरोक्त क्रं .३ पैकी वरील क्रं .२ ( अ),( ब ) व ( क ) 
जाईल ) चे कलम १० ( १ ) खाली उस्मानाबाद जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निम्नोक्त 
आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे वाशी नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या 

येथील जागा मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसुचित 
प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 
करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग खालीलप्रमाणे राहील . 
आणि त्याच प्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि 

अ ) अनुसुचित जाती 
नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्य स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते 
प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक २०१५/ नपाप्र/ कार्या-०१/ कावी-६८१ दिनांक ०९.१०. २०१५ 

ब ) अनुसुचित जमाती 
च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोटकलम १ च्या 

क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
परंतूका मध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे वाशी नगरपंचायत क्षेत्रातील ५. महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून 
रहिवाश्याच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास अनुसरुन ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
आलेल्या हरकतीची जिल्हाधिकारी मी डॉ . प्रशांत नारनवरे, उस्मानाबाद जिल्ह्याचा ( अनुक्रमांक ३ समोरील नमुद केलेल्या जागा वजा 
जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट कलम ( १ ) अन्वये प्रदान 

अनुक्रमांक ४ अ ,ब, व क समोरील नमुद केलेल्या जागा ) 
केलेला अधिकाराचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे 

२. त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे पत्र 
आदेश 

क्रमांक रानिआ / नप - २०१५/ प्र .क्रं .-१४ / का / ०६ , दि . १८ / ०९ / २०१५ उक्त 
ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ पोटकलम २ अन्वये 

अधिनियमाचे कलम १० , पोटकलम ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
मा .विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशीक संचालक नगरपरिषद प्रशासन , औरंगाबाद वापर करुन मी , डॉ . प्रशांत नारनवरे , जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद या द्वारे 
यांनी जा . क्र .२०१५/ सा .प्र ./ कक्ष- ४/ नपप्र / आस्था - २/ कावी/दिनांक ३१/ ०७ / २०१५ वाशी नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची 
च्या आदेशान्वये त्यांनी वाशी नगर पंचायत बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसुचि मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित 
निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, अनुसुचीत जाती , अनुसुची जमाती व करीत असुन ज्या प्रभागामध्ये ( अनुसूचित जाती , अनुसुचित जमाती आणि 
नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व महिलांसाठी नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व महिलांसह ) जागा राखून ठेवण्यात 
( अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 

येतील, हे प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 
महिलांसह ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक 
१. निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 

१७ 

निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 
२. अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती आणि नागरिकांचा 

दि . /१०/ २०१५ 
मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


२५०१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० डिसेंबर २०१५ : अग्रहायण १९ , शके १९३७ 

अनुसुची 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभागाची व्याप्ती 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनुसुचित जाती जमाती , 
नागरीकांचा मागासवर्गास 
स्त्रीयांसाठी ( अनु. जाती जमाती 
नागरीकांच्या मागासवर्गास 

स्त्रीयांसाठी धरुन ) 


शिवशक्ती नगर 


| उत्तर - तांदुळवाडी गावाची शिव 
पुर्व - महालदारपुरी हद्द 
दक्षिण - लेंडी नाला 
पश्चिम - तांदुळवाडी रोड 


कवडेवाडी विभाग 


उत्तर - महालदारपुरी व पिंपळवाडी हद्द 
पुर्व - पारा गावाकडे जाणारा रस्ता 
दक्षिण - तांदळवाडीकडे जाणारा रस्ता 
पश्चिम - पत्की प्लॉट व तांदळवाडी रस्ता 


3 


. 


| इंदिरा नगर 


अनुसूचित जाती 


टेक्निकल शाळा भाग 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


४ 


उत्तर - पारा रोड कवडेवाडी हद्द 
पुर्व - कवडे यांची जमीन , सारोळा हद्द 
दक्षिण - इंदापूर रोड 
पश्चिम - पारा गावाकडे जाणारा रस्ता 
उत्तर - सारोळा रस्ता 
पुर्व - दसमे गांव हद्द 
दक्षिण - इंदापूर रोड 
पश्चिम - इंदिरानगर झोपडपट्टी 
उत्तर - पारा चौक 
पुर्व - दसमे गांव हद्द 
दक्षिण - लेंडी नाला 
पश्चिम - पोलीस स्टेशन रस्ता 


| भिमनगर मुख्य 


अनुसूचित जाती 
स्त्रियांसाठी 


शिवाजी नगर दक्षिण बाजू 


उत्तर - तुकाराम पवार ते शिवाजी नगर पुर्व चौक 
पुर्व - लक्ष्मण घुले व कावळे घर 
दक्षिण - कुंडलिक जगताप घर ते मोळवणे घर 
पश्चिम - सर्वे नं . ९ घुमटाचा फड 
उत्तर - सरमकुंडी व रामकुंड हद्द 
पुर्व - तांदुळवाडीकडे जाणारा रस्ता 
| दक्षिण - केळेवाडी व वाशी फाटा रस्ता 
पश्चिम - रामकुंड गाव हद्द 


बाजार समिती ते बारव लोणी 
भाग 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


८ 


केळेवाडी 


स्त्रियांसाठी 


उत्तर - वायरलेस टेकडी 
पुर्व - कनेरी रोड 
दक्षिण - कनेरी गाव हद्द 
पश्चिम - वाकवड गांव हद्द 


रामनगर व शासकीय गोदाम 


स्त्रियांसाठी 


उत्तर - वाशी फाटा रस्ता 
पुर्व . घुमटाचा फड व बायपास रोड 
दक्षिण - पारडी गाव हद्द 
पश्चिम - जगदाळे मामा कालेज व नवीन पाण्याची टाकी 


२५०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० डिसेंबर २०१५ : अग्रहायण १९ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभागाची व्याप्ती 


जागा राखीव असल्यास 
कोणासाठी जसे अनुसुचित 
जाती अनु . जमाती , नागरीकांचा 
मागासवर्गासाठी वा स्त्रीयांसाठी 

अनु. जाती अनु . जमाती 
स्त्रीयांसाठी नागरीकांचा 
मागासवर्ग स्त्रीयांसाठी 


३ 


१० | तपोवन भाग 


उत्तर - जुना सरमकुंडी रस्ता 
पुर्व - राम नगर 
दक्षिण - तपोवन रस्ता 
पश्चिम - पवार यांची शेती 


स्त्रियांसाठी 


११ । 


केंद्रीय प्राथमिक शाळा व 
घुमटाचा फड 


| उत्तर - नाला व कॉलेज रोड 
पुर्व - मार्कंडेय यांचे शेत व सर्वे नं . ४ 
दक्षिण - कॉलेज रोड व महादेव मंदीर 
पश्चिम - नाईकवाडी यांची शेती 


१२ | ब्राम्हण गल्ली 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

स्त्रियांसाठी 


कवडे व चेडे गल्ली भाग 


| उत्तर - मेन रोड व ब्राम्हण गल्ली 
पुर्व - चव्हाण वाडा व मेन रोड , दत्त मंदीर 
दक्षिण - वाणे गल्ली रस्ता , विठ्ठल मंदीर 
पश्चिम - लक्ष्मी रोड , पोरे घर , सांडसे वाडा 
उत्तर - माळी गल्ली रस्ता 
पुर्व - सुतार नेट रस्ता 
| दक्षिण - हवेली ते सुतार नेट रस्ता 
| पश्चिम - हवेली रोड 
| उत्तर - लेंडी नाला 
पुर्व - भागवत उंदरे घर ते गवारे घर 
दक्षिण - शिवाजी नगर रस्ता 
पश्चिम - तांदुळवाडी रस्ता 


शिवाजी नगर उत्तर बाजू 


१४ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

स्त्रियांसाठी 


उंदरे गल्ली भाग 


स्त्रियांसाठी 


१५ 


| उत्तर - माळी गल्ली रस्ता 
पुर्व - चेडे गल्ली 
दक्षिण - सुतार नेट रस्ता 
पश्चिम - घुले गल्ली रस्ता 
उत्तर - मेन रोड वर्तक चौक 
| पुर्व . हवेली रोड व पवार शेतमळा 
दक्षिण - गोलेगाव हद्द 
पश्चिम - विठ्ठल मंदीर , चांभार गल्ली 


हावेली उत्तर व पुर्व बाजू 


१६ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

स्त्रियांसाठी 


१७ | साठेनगर 


| उत्तर - वाणे गल्ली रस्ता 
पुर्व - जगताप यांची शेती 
दक्षिण - गोलेगाव हद्द 
पश्चिम - केन्हेरी व पारडी हद्द 


अनुसूचित जाती 
स्त्रियांसाठी 


स्थळ : उस्मानाबाद 
दिनांक : ०३/ १२/ २०१५ 


जिल्हाधिकारी 
उस्मानाबाद 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० डिसेंबर २०१५ : अग्रहायण १९ , शके १९३७ 

२५०३ 
BY THE COLLECTOR 

be, as show in the scheduled to the Draft Ordre , 

bearing No . 2015 /NPP /Desk - 1 /W . S .681 dated 09/ 
OSMANABAD DISTRICT 

10 / 2015 was published as required by the provison 

to sub Section ( 1 ) of Section 10 of the Maharashtra 
NO .2015 /NPP /Desk -1 /W .S .681 

Municipal Councils , Nagar Panchayat And Industrial 
In exercise of the powers conferred on him by Order 

Townships Act , 1965 , for information of the resdents 
No. S . E . C ./MNP - 2005 /P .No. 17 /KA - 05 / Dated 3 May 

of the WashiNagar panchayat. 
2005 of the states Election Commisseoner, 

Afrer Carefully concidering the objections 
Maharashtra the Draft Order fixing the number of 

received by me inrespect of the said draft order. I, 
seat to be elected and the extent of the Wards into 

the Collector of Osmanabad District exercise of 
which the said Nagar PanchayatArea of the Nagar 

the powers conferred on meby Section 10 of Sub 
Council is to be divided and the Wards Reserved 

Section ( 1) of the said Actherby make the following 
for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, 

order namely . 
Backwards Class of Citizens, as the case may 


ORDER 


amongst the seats reserved for scheduled castes , 
scheduld tribes and Backward Class of Citizens as shown 
in item at serial No .2 (a ),(b ) and (c) rispectively , are as 
under : 


A) For the scheduled Castes. 


:- 02 


Whereas , the Divisional Commissner and 
Regional Director Municipal Admininstrastion 
Aurangabad , by his orde No. 2015 /Sa.pr./Desk -4 /NPP/ 
Est- 2 /Kavi dated 31 .07 .2015 issued under Sub -Section 
(2 ) of section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayat and Industrial Township Act, 1965 ,has 
fixed for Washi Nagar Panchayat , the number of 
councilors to be elected and number of seats to be 
reserved for the Scheduled Castes, the Schedud Tribes 
and Backward Class of Citizens and women ( including 
the number of seats reseved for Women belonging to 
scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the 
Bacward Class Citizens), as shown below : 


B ) For the scheduled Tribes , 


:- 00 


C ) For the Backward Class of Citizens 


:- 03 


Number of seats reserved for 


women as General 


:- 04 


1) The number of counsilors to be elected:- 17 


Category (nuber of seats at serialNo. 3 ) minus number 
of seats at serial No .4 


2) Thenumber of sects to bereserved 


A ) For the scheduled Castes . 


:- 03 


B ) For the scheduled Tribes , 


:- 0 


C) For the Backward Class of Citizens :- 05 


3 ) The total Number of seats to be 


2 . NOW , THEREFORE , in exercise of the powers 
conferred on meby letter no . Ra.nl.Aa ./NP- 2015 /Pr.Kr.14 / 
Ka. 06 , dated 18 /09/ 2015 of the State Electon 
Commission ,Maharashtra read with sub -section (1 ) of 
section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar 
Panchayat and Industrial Township Act, 1965 , I Dr. 
Prashant Narnavre Collector of Osmanabad District, 
hereby fix the numer and extentward into which the said 
Nagar Panchayat Area shall be devided and specify the 
wards in which seats shall be reserved for the scheduled 
castes , scheduled tribes , the Backward class of citizen 
and women ( including women belonging to he 
scheduledcastes , the scheduled tribes and the Backward 
class of citizen ), as the case may be as shown in the 
schedule to this order. 


Reserved for 


:-09 


Women (including the number of seats reserved for 
women belonging to the Scheduled caste , cheduled tribes 
and Backward class ofCitizens .) 


4 ) Out of the seats as serial No. 3 the number of seats 
reserved for women belonging to the scheduled castes , 
scheduled tribes and Backward class of citizens from 


Collector Osmanabad 


२५०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० डिसेंबर २०१५ : अग्रहायण १९ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 

SCHEDULE 


Ward 
No. 


Name of the ward , 

if any 


Extent of theWard 


If the seat is reserved , for 
whom i. e . whether for SC 
ST, BCC or for Women 
( including SC Women , ST 
Women or BCC Women 


2 


North - Limit of Tandulwadivillage 
Shivshakti Nagar 

East - Mahaldarpuri Limit 
South - LendiNala 
West - Tandulwadi Road 

North - Mahaldarpuri & Pimpalwadi Village Limit | 
Kavdewadi Part 

East - WAy to Para Village 
South - WAy to Tandulwadi Village 
West - Patki Plot & Tandulwadi Road 

North - Para Road Kavdewadi Limit 
Indira Nagar East - Kavdes Land & Sarola Limit 

South - Indapur Road 
West - WAy to Para Village 

North - Sarola Road 
Technical School East - Dasmegaon limit 
Part 

South - Indapur Road 
West - Indira Nagar Zopadpatti 


3 


Scheduled Caste 


4 


Backward Class of 

Citizen 


5 


Bhimnagar Main 


North - Para Chowk 
East - Dasmegaon limit 
South - Lendi Nala 
West - Way to police station 


Scheduled Caste 

Women 


6 


North - Tukaram Pawar to Shivajinagar eacstchowk 
Shivaji Nagar South East - Laxman Ghule & Kavle House 
side 

South - Kundlik Jagtap House to Molvane House 
West - Sr.No. 9 Ghumthacha Fad 


Backward Class of 

Citizen 


North - SAramkundi & Ramkund Limit 
Bazar SAmeeti to East - Way to Tandulwadi 
Barav Loni Part South - Kelewadi & Vashi Fatha road 

West - Ramkund Village Limit 

North - Wireless Hill 
Kelewadi 

East - KanheriRoad , 
South - Kanheri Village Limit 
West - Vakvad Village Limit 


8 


Women 


Women 


North - Washi Fatha Road 
Ram Nagar & Govt. East - Ghumtacha Fad & Baipass road 
Godaon 

South - Pardi village limit 
West - Jagdalemama college & new water tank 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० डिसेंबर २०१५ : अग्रहायण १९ , शके १९३७ 


२५०५ 


Ward 
No . 


Name of the ward , 

if any 


Extentof the Ward 


If the seat is reserved , for 
whom i. e. whether for SC 
ST, BCC or for Women 
( including SC Women , ST 
Women or BCC Women 


Women 


12 

3 
North - Old Saramkundi Road 
10 Tapovan Part East - Ram Nagar 

South - Tapovan Road 
West - Farm of Pawar 

North - Nala & college road 
Central primary East - Farm ofMarkandey sr. no . 4 
school ghumtacha South - college road & mahadev temple 
fad 

West - Farm ofNaikwadi 


12 


Backward Class of 
Citizen Women 


North - Main road & brahman galli 
Bramhan Galli East - Chavan wada & main road , datta temple 

South - vane galli road , vitthaltemple 
West - laxmiroad , pore house , sandse wada 

North - MaliGalli raod , 
Kavde & Chede Galli East - Sutar net road 
Part 

South - Haveli to Sutar Net Road 
West - Haveliroad 


13 


14 


North - Lendi Nala 
Shivaji Nagar North East - BhagvatUndre House to Gavare House 
side 

South - Shivaji Nagar road 
West - Tandulwadiroad 


Backward Class of 
Citizen Women 


15 


Undre gallipart 


Women 


North - MaliGalli road 
East - Chede Galli 
South - Sutar Netroad 
West - Ghule Galli road 


16 


North - Main Road Vartak Chowk, 
Haveli North & East East - Haveli road & pawar farm mala 
Side 

South - Golegaon Limit 
West - Vitthal Temple , Chambhar Galli 


Backward Class of 

Citizen Women 


17 


Sathe Nagar 


Schedule Caste Women 


North - Vane Galli road 
East - Farm of Jagtap 
South - Golegaon Limit 
West - Kaneri & Pardi Limit 


Collector Osmanabad 


Place : Osmanabad 
Date : 03/ 12 /2015 


२५०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० डिसेंबर २०१५ : अग्रहायण १९ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 


बुधवार , दिनांक ९ डिसेंबर २०१५ : अग्रहायण १८ , शके १९३७ 


जिल्हाधिकारी लातूर यांचे कडून 

आदेश 
क्र . २०१५/ नपाप्र / कावि - २४७० मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र 
क्र . रानिआ/ नप - २०१५ / प्र. क्र . १३ / का - ६ दिनांक २८ .०९ . २०१५ महाराष्ट्र नगर 


परिषद आणि नगर पंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ) 
नियम ७ अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये मी , पांडूरंग पोले , जिल्हाधिकारी, 
लातूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहिर करतो की , लातूर जिल्ह्यातील चाकूर , 
शिरुर , अनंतपाळ , देवणी व जळकोट नगर पंचायतीच्या दिनांक ०३. १२. २०१५ 
रोजीच्या विशेष सभे मध्ये खालील दर्शविलेले सदस्य हे चाकूर , शिरुर 
अनंतपाळ, देवणी व जळकोट नगर पंचायतीच्या स्वीकृत सदस्यपदी निवडून 
आलेले आहेत . 


अ . क्र . 


नगर पंचायतीचे नांव 


नामनिर्देशित सदस्याचे नांव 


चाकूर 


श्री . शेटे शिवप्रसाद गंगाधर 
श्री . निळकंठ ( कुलकर्णी) रविंद्र विनायकराव 


शिरुर अनंतपाळ 


श्री . विठ्ठल रामजी उंबरगे 
सौ . जगदेवी दिलीप सुगावे 


देवणी 


श्री . इंगोले बाबूराव झोटींगराव 
श्री . कोतवाल रमेश शंकरराव 


जळकोट 


श्री . काळे चंद्रकांत महारुद्रप्पा 
श्री . सोप्पा सोमेश्वर रुद्रप्पा 


लातूर , ७ डिसेंबर , २०१५ 


पांडूरंग पोले , 
जिल्हाधिकारी , लातूर . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० डिसेंबर २०१५ : अग्रहायण १९ , शके १९३७ 

२५०७ 
प्राधिकरणाच्या सदस्यांची अपात्रता अधिनियम १९८६ चे नियम - व १९८७ चे 
जिल्हाधिकारी लातूर यांचे कडून 

नियम ३ अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये मी , पांडूरंग पोले , जिल्हाधिकारी , 
आदेश 

लातूर या प्रगटनाद्वारे लातूर जिल्ह्यातील चाकूर ,शिरुर अनंतपाळ , देवणी 

व जळकोट नगर पंचायतीच्या खालील दर्शविलेल्या सदस्यांच्या आघाडी/ 
क्र . २०१५/ नपाप्र/ कावि -२४७० मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र 

गटास याद्वारे मान्यता देत आहे . 
क्र . रानिआ / नप- २०१५/प्र.क्र . १३/ का -६ दिनांक २८ . ०९ .२०१५ महाराष्ट्र स्थानिक 


गटातील सदस्यांचे नांव 


पक्ष/ आघाडीचे नांव 


नगर पंचायतीचे 

नांव 


चाकूर 


१ . पाटील विलासराव राजेश्वरराव 
२ . गुळवे अब्दुल करीम रसुल 
३ . पटणे अनिता शिवप्रकाश 
४ . झांबरे श्यामला आनंद 
५ . महालिंगे मिलींद गणपत 
६ . भालेराव जयश्री अशोक 
७. सय्यद इलियास खाजामियाँ 
८ . फुलारी मिरा दिलीप 
९ . मोठेराव मिनाबाई धनेश 


चाकूर नगर पंचायत आघाडी 
चाकूर नगर पंचायत आघाडी 
चाकूर नगर पंचायत आघाडी 
चाकूर नगर पंचायत आघाडी 
चाकूर नगर पंचायत आघाडी 
चाकूर नगर पंचायत आघाडी 
चाकूर नगर पंचायत आघाडी 
चाकूर नगर पंचायत आघाडी 
चाकूर नगर पंचायत आघाडी 


शिरुर अनंतपाळ 


१ . शेटे संतोष संभाजी 
२. दुरुगकर सुमतीनंदन सुधीर 
३ . मुजेवार खुर्शीद पापूलाल 
४ . बनसोडे संजय सुदाम 
५ . व्यंजने शोभा संजय 
६ . देवंगरे भाग्यश्री अमर 
७. गायकवाड शोभा नरसिंग 
८ . उस्तुर्गे सुप्रिया सचिन 
९ . शिवणे चंद्रकला शिवाजी 


महाराष्ट्र विकास आघाडी 
महाराष्ट्र विकास आघाडी 
महाराष्ट्र विकास आघाडी 
महाराष्ट्र विकास आघाडी 
महाराष्ट्र विकास आघाडी 
महाराष्ट्र विकास आघाडी 
महाराष्ट्र विकास आघाडी 
महाराष्ट्र विकास आघाडी 
महाराष्ट्र विकास आघाडी 


देवणी 


१ . जिवणे अंजली नागनाथ 
२. पडसलगे शिवलिला शिवशंकर 
३ . देवणीकर वैशाली हरिश्चंद्र 


महाराष्ट्र विकास आघाडी 
महाराष्ट्र विकास आघाडी 
महाराष्ट्र विकास आघाडी 


जळकोट 


१ . केंद्रे रोहिणी बालाजी 
२. मठदेवरु संगिता अविनाश 
३ . धुळशेट्टे सविता किशन 
४ . देशमुख शिवानंद रमेश 
५. गट्टेवार अश्विनी अविनाश 
६ . वाघमारे अर्जून संभाजी 
७. मोमीन उस्मान अलीसाब 
८ . धुळशेट्टे किशन माधवराव 
९ . रायेवार रमाकांत सुंदरराव 
१० . तेलंग व्यंकट किशन 
११. मैलारे जगन्नाथ ज्ञानोबा 
१२ . गायकवाड ललिता संभाजी 
१३ . बनसोडे मंगल सुभाष 


भारतीय जनता पार्टी 
भारतीय जनता पार्टी 
भारतीय जनता पार्टी 
भारतीय जनता पार्टी 
भारतीय जनता पार्टी 
भारतीय जनता पार्टी 
भारतीय जनता पार्टी 
भारतीय जनता पार्टी 
भारतीय जनता पार्टी 
भारतीय जनता पार्टी 
भारतीय जनता पार्टी 
भारतीय जनता पार्टी 
भारतीय जनता पार्टी 


२५०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १० डिसेंबर २०१५ : अग्रहायण १९ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


गटातील सदस्यांचे नांव 


पक्ष/ आघाडीचे नांव 


नगर पंचायतीचे 

नांव 


चाकूर 


१. रेड्डी नितीन गुणाजी 
२ . माने संतोष भाऊसाहेब 
३ . पवार रुपाली सिध्देश्वर 
४ . एनकफळे अरुणाबाई सुर्यकांत 
५ . माने गोपाळ तुकाराम 
६ . पठाण नसिम मोहिबखाँ 


भारतीय जनता पार्टी / चाकूर नगर पंचायत आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी / चाकूर नगर पंचायत आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी / चाकूर नगर पंचायत आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी / चाकूर नगर पंचायत आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी / चाकूर नगर पंचायत आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी | चाकूर नगर पंचायत आघाडी 


लातूर , ७ डिसेंबर , २०१५ 


पांडूरंग पोले , 
जिल्हाधिकारी, लातूर . 


जिल्हाधिकारी लातूर यांचे कडून 

आदेश 


क्र . २०१५/ नपाप्र / कावि- २४७० मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र 
यांचेकडून प्राप्त झालेल्या नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणूकीच्या कार्यक्रमानुसार 
लातूर जिल्ह्यातील चाकूर , शिरुर अनंतपाळ , देवणी व जळकोट नगर 
पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूका दिनांक १. ११. २०१५ रोजी झालेल्या आहेत . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१९६५ चे कलम ५१ व ५१ अ मधील प्राप्त अधिकारानुसार मी , पांडूरंग पोले , 
जिल्हाधिकारी , लातूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहिर करतो की , लातूर 
जिल्ह्यातील चाकूर , शिरुर , अनंतपाळ, देवणी व जळकोट या चार नगर 
पंचायतीच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीसाठी दिनांक २७. ११.२०१५ रोजीच्या 
विशेष सभेमध्ये खालील विवरणात दर्शविलेले उमेदवार अध्यक्ष व उपाध्यक्ष 
म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अ .क्र . नगर पंचायतीचे 


निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे 


निवडून आलेल्या 
उपाध्यक्षाचे नांव 


नांव 


नांव 


जागा राखीव असल्यास कोणासाठी, जसे 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासवर्ग अगर स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती स्त्रियांसाठी, अनुसूचित 
जमाती स्त्रियांसाठी , नागरीकांचा मागासवर्ग 
स्त्रियांसाठी धरुन 

४ 


चाकूर 


महालिंगे मिलींद गणपत 


अनुसूचित जाती 


पाटील विलासराव 
राजेश्वरराव 


भाग्यश्री अमर देवंरगे 


शिरुर अनंतपाळ 
देवणी 


खुला ( महिला ) 
नागरीकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 


संतोष संभाजी शेटे 
जिवणे अंजली नागनाथ 


मनसुरे विद्यावती रमेश 


४ . | जळकोट 


तेलंग व्यंकट किशनराव 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


धुळशेट्टे किशन माधव 


लातूर , १ डिसेंबर , २०१५ 


पांडूरंग पोले , 
जिल्हाधिकारी, लातूर . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारुती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करुन प्रकाशित केले. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १८ ] 


गुरूवार , दिनांक १० डिसेंबर २०१५ : अग्रहायण १९ , शके १९३७ [किंमत २ .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषदा / नगरपालिका व पंचायत समित्या , ग्रामपंयायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 


टीप :- प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


अधिसुचना 


शिरुर अनंतपाळ नगर पंचायत जि . लातुर 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ 

( सन १९६६ चा अधिनियम क्र .३७ ) 


शिरुर अनंतपाळ शहराची विकास योजना तयार करण्यासाठी , नगर 
पंचायतीचा प्रशासकीय ठराव क्र . १२ दिनांक ०१/ ०४/ २०१५ अन्वये तिच्या अधिपत्याखालील 
संपूर्ण क्षेत्रातील महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २३ ( १ ) 
अन्वये इरादा जाहीर केलेला आहे . 

ज्यासाठी विकास योजना तयार करावयाची आहे . अशा नगर पंचायतीच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्राचा नकाशा, शिरुर अनंतपाळ नगर पंचायतीच्या कार्यालयात 
सुट्टीचे दिवस वगळुन , कार्यालयीन वेळेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 
१९६६ चे कलम २३ (१ ) अन्वये, नागरिकांना पाहण्यासाठी खुला ठेवलेला आहे . 

ज्या नागरिकांच्या , नियोजित विकास योजनेसंबंधी काही सूचना व हरकती 
असतील , त्यांनी ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासुन ६० 
( साठ ) दिवसाच्या आत ज्या शिरुर अनंतपाळ नगर पंचायतीकडे लेखी सादर कराव्या 
त्या सुचना व हरकतीच्या उक्त अधींनियमाच्या कलम २३ ( १ ) नुसार ही नगर पंचायत 
योग्य तो विचार करील. 


NOTIFICATION 
Nagar Panchayat Shirur Ananatpal Dist Latur 
Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966 

(Maharashtra Act No . XXXVII Of 1966 ) 

To prepare Development Plan Of Shirur 
Anantpal Town , Nagar Panchayat by its general 
body resolution No . 12 , dt. 01.04. 2015 Has declared 
his intention under provision of section 23 ( 1 ) of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966 
for the area within its Jurisdiction . 

A copy of Plan showing the area for which 
the Development Plan is to be prepared is kept open 
for the inspection by public on all working days 
during office hours at the office of shirur anantpal 
Nagar Panchayat as required under section 23 ( 2) 
Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966 , 

Suggestion or objection if any, should be 
communicated in writing within 60 (Sixty) days from 
the date of publication of intention in Maharashtra 
Govt. Gazette , shall be considered by the Nagar 
Panchayat, Shirur Aanantpal as required under 
Section 23 ( 2 ) of the said Act. 


स्थळ : शिरुर अनंतपाळ 
दिनांक : ०४/ १२/ २०१५ . 


Place : Shirur Anantpal 
Date : 04/ 12/ 2015 


President 


Chief Officer Nagar 
Panchayat Shirur Anantpal 


अध्यक्षा 
नगर पंचायत शिरुर अनंतपाळ 


मुख्याधिकारी 
नगर पंचायत शिरुर अनंतपाळ 


औ . भाग - १ अ - १८ 


३६ 


प्रकाशक,मुल्कव संपादकः व्यवस्थापक श्री.संतोष मानी बळे,शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


